स्व. खाझाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती 
स्पर्धेच्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीस्पर्धा-११२०/प्र.क्र.१११/ क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १५ फेब्रुवारी २०२३ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीस्पर्धा २०१२/प्र. क्र.२२५/क्रीयुसे-२, 
दि. ३ नोव्हेंबर, २०१२. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे/कु.व्हॉ.खो.क./प्रस्ताव/ 

२०-२१/का-४/७८७९, दि. १ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना -: 

महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व वाढ होण्यासाठी विविध खेळांच्या 
माध्यमातून युवा पिढीला खेळाकडे आकृष्ट करणे व त्यांच्यातील क्रीडा गुणांना वाव देणे आव्यक 
आहे. महाराष्ट्रात कुस्तीसारख्या देशी खेळाबाबत ग्रामीण व शहरी भागात विशेष आवड व 
आत्मियता आहे. कुस्ती हा खेळ महाराष्ट्रात सर्वत्र खेळला जातो. देशातील इतर राज्यात व 
देशाबाहेरही कुस्ती खेळांचा प्रचार व प्रसार करण्यात महाराष्ट्रात सिंहाचा वाटा आहे. राज्याची 
कुस्ती खेळातील कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत उल्लेखनीय आहे. 
२. महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर पुरुष व महिलांसाठी दरवर्षी “स्व.खाशाबा जाधव चषक 
राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा ” आयोजित करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील दि. 3 नोव्हेंबर, २०१२ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रतिवर्षी रु. ५०.०० लक्ष इतके अनुदान देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर 
स्पर्धेसाठीची नियमावली सदर शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 
३. सदर स्पर्धा आयोजनासाठीची अनुदान रक्‍कम २०१२ मध्ये ठरविली असून स्पर्धा 
आयोजनासंबंधातील विविध बाबींवरील खर्चात होणाऱ्या वाढ विचारात घेता या स्पर्धेच्या 
अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने याबाबत 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय :- 

स्व. खाझाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या आयोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या 
सध्याच्या प्रतिवर्ष रु. ५०.०० लक्ष या अनुदानामध्ये वाढ करुन ते प्रतिवर्ष रु. ७५.०० लक्ष एवढे 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी सोबतच्या परिशिष्ट “अ” अनुसार 
बाबनिहाय खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेंतर्गत अथवा तरतुदीमधून 
(उदा. स्थानिक आमदार निधी, इत्यादी) निधी मंजूर झाल्यास आणि / किंवा खाजगी 
प्रायोजकामार्फत निधी मंजूर झाल्यास, शासनाकडून मंजूर अनुदान व अन्य स्त्रोतामधून प्राप्त निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२०/प्र.क्र.१११/ क्रीयुसे-२ 


एकत्रित विचारात घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी या एकत्रित निधीपेक्षा प्रत्यक्षात कमी खर्च 
झाल्यास उर्वरित रक्‍कम शासनास परत करणे स्पर्धा आयोजकांना बंधनकारक राहील. याबाबतची 
जबाबदारी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा कार्यालयाची राहील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-२३७/व्यय-५,दि. 
२४.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१४१९३५२३४५२१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतीक करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रोच राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat 327890 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTM 
D h uma | Date: 2023.02.16 18:19:38 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = Maharashtra, 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


8) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

७ प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२)महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१३)सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

१४) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


o~ 


१५ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

१६) ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
१७) कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३) 
१८)निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२०/प्र.क्र.१११/ क्रीयुसे-२ 


शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा ११२०/प्र. क्र.१११/ क्रीयुसे-२, दि. १५.२.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


अ.क्र 


खर्चाची बाब 


बाबीवरील खर्च 


सहभागी संघ: 
फ्री स्टाईल १० संघ, ग्रीको रोमन स्टाईल १० संघ, मुलींचे १० संघ असे एकुण ३० संघ, 
प्रत्येक संघामध्ये १० वजनगटातील १० खेळाडू, तसेच प्रत्येक संघासोबत १ क्रीडा 


मार्गदर्शक व १ व्यवस्थापक असा एकुण १२ जणांचा एक संघ राहील. 
(30X92 = ३६०) 


सरपंच, पंच, अधिकारी व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या एकुण १००. 


स्पर्धेचा काळावधी एकुण ५ दिवस, 3 दिवस प्रत्यक्ष स्पर्धा, एक दिवस स्पर्धेपुर्वी व एक 
दिवस स्पर्धेनंतर. 


प्रवास खर्च जाणे-येणे:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना 


पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अंदाजे रु. ५००/- प्रमाणे अथवा दुस- 
या वर्गाचे प्रत्यक्ष रेल्वे भाडे/ ज्याठिकाणी रेल्वे उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी जाण्यायेण्याचे 


निमआराम बसचे प्रत्यक्ष भाडे, शासकीय अधिकारी यांना झासन नियमाप्रमाणे 
(१०००>(४६०) 


४,६०,०००/- 


खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना पदाधिकारी, शासकीय 
अधिकारी यांचा भोजन खर्च दरदिवडी प्रत्येकी रु. २५०/- प्रमाणे ५ दिवस (Yoox¥gox4) 


९,२०,०००/- 


खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना पदाधिकारी, शासकीय 
अधिकारी यांचा निवास रु. २५०/- प्रमाणे ५ दिवस (२५०५४६०»५) 


५,७५,०००/- 


स्व. खाशाबा जाधव चषक /प्रतिकृती व पदकांचा खर्च. 

१. चषक/प्रतिकृती: - 

. सर्वसाधारण विजेतेपद चषक (फ्री स्टाईल) : रु.२०,०००/- 
. सर्वसाधारण उपविजेतेपद चषक (फ्री स्टाईल) : रु.१५,०००/- 
. सर्वसाधारण विजेतेपद चषक (ग्रीकोरोमन स्टाईल) : रु.२०,०००/- 
४. सर्वसाधारण उपविजेतेपद चषक (ग्रीकोरोमन स्टाईल): रु.१५,०००/- 
. सर्वसाधारण विजेतेपद चषक (महिला) : रु.२०,०००/- 
. सर्वसाधारण उपविजेतेपद चषक (महिला) : रु.१५,०००/- 


me) 


A 


An 


& 


res 


oa) 


2. पदके:- प्रथम क्रमांक(२० पुरुष व १० महिला) एकुण: ३० सुवर्णपदके. 
द्वितीय क्रमांक(२० पुरुष व १०महिला) एकुण: ३० रौप्यपदके. 


तृतीय क्रमांक(४० पुरुष व २० महिला) एकुण: ६० कांस्यपदके. 
(एकुण पदके १२० x ५००) = §0,000/- 


१,५५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२०/प्र.क्र.१११/ क्रीयुसे-२ 


प्राविण्यधारक खेळाडूंना रोख बक्षिसे. (फ्री स्टाईल) 


अ. क्र | वजनगट । प्रथम द्वितीय pate | तृतीय एकुण 
क्रमांक क्रमांक 
षि सर्वोच्च ६०,००० ५०,००० ३०,००० १,७०,०००/- 
गट 
३०,००० 
२. इतर नऊ | ३०,००० २५,००० १५,००० ७,६५,०००/- 
१५,००० 
र सहभाग ६०%४००० २,४०,०००/- 
एकुण: ११,७५,०००/- 
हन प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना रोख SATA ग्रीको रोमन) . 
अ. क्र | वजनगट । प्रथम द्वितीय pate | तृतीय एकुण 
क्रमांक क्रमांक 
7 सर्वोच्च ६०,००० ५०,००० ३०,००० १,७०,०००/- 
गट 
३०,००० 
२. इतर नऊ | ३०,००० २५,००० १५,००० ७,६५,०००/- 
१५,००० 
22 सहभाग ६०४००० २,४०,०००/- 
एकुण: ११,७५,०००/- 


प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना रोख बक्षिसे(महीला गट) . 


अ.क्र | वजनगट । प्रथम द्वितीय क्रमांक | तृतीय एकुण 
क्रमांक क्रमांक 
7 सर्वोच्च ६०,००० ५०,००० 30,000 १,७०,०००/- 
गट 
३०,००० 
2. इतर Ah | 30,000 24,000 94,000 ७,६५,०००/- 
१५,००० 
3. सहभाग ६०५४००० २,४०,०००/- 
एकुण: ११,७५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२०/प्र.क्र.१११/ क्रीयुसे-२ 


९. | सरपंच, पंच सामना अधिकारी, संघटना प्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी एकुण १०० यांना 
मानधन रु. १०००/- प्रमाणे ५ दिवस (१००)९१००»५) 


५,००,०००/- 


शि ०. | मैदानासाठी व स्पर्धेच्या कामासाठी २५ स्वयंसेवकांचे मानधन रु. ५००/- प्रमाणे ५ दिवस 
(५००५२५५) 


६२,५००/- 


शि १. | प्रेक्षक गॅलरी क्रोडांगणावरील vert झोतासाठी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, श्ामियाने, 
व्हीआयपी आसन व्यवस्था, निमंत्रीतांची आसन व्यवस्था, स्टेज, स्पर्धेसाठी आराखडा 
तयार करणे व इतर अनुषंगीक बाबींचा खर्च 


८,००,०००/- 


१२. | सादिल खर्च:- उदघाटन व समारोप, रोषणाई, प्रसिध्दी, बॅनर्स, साऊंड सिस्टीम, व्हीडीओ 
रेकॉडींग व फोटो छपाई, प्रमाणपत्र छपाई, झेरॉक्स, आवड्यक क्रीडा साहीत्य, स्टेशनरी, 
संगणक/फॅक्स, टेलिफोन, वाहतूक खर्च, चहापान व स्पर्धेच्या अनुषंगाने होणारा इतर 
खर्च इत्यादी. 


५,०२,५००/- 


एकुण 


७५,००,०००/- 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ra m d as G a Nn pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 

= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h U m a | EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2023.02.16 18:20:01 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन , 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


